सुधारित प्रशासकीय मान्यता 

जालना, जिल्हा जालना येथे 
न्यायालयीन इमारतीच्या आवारात 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांचेसाठी ४, 
दिवाणी न्यायाधीश (व.स्त.) यांचेसाठी ४, 
दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) यांचेसाठी ८ 
अशी एकूण १६ निवासस्थाने 
बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.११४/का-१३ 
मादाम कामाम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२३ 


पहा :- 
१) मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र.बी(डब्ल्य ६०५८/११९६/(३)/११९७/१८८०६, दिनांक १४ जून, २०२२. 
२) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र.सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.४५/का-१३, 
दिनांक १३ जून, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन H.2 अन्वये जालना, जिल्हा जालना येथे न्यायालयीन 
इमारतीच्या आवारात जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीडा (व.स्त.) 
यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) यांचेसाठी ८ अशी एकूण १६ निवासस्थाने 
बांधण्यासाठी रु.१०,३८,५२,०००/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
होती. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या पत्रान्वये जालना, 
जिल्हा जालना येथे न्यायालयीन इमारतीच्या आवारात जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांचेसाठी 
४, दिवाणी न्यायाधीश (व.स्त.) यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) यांचेसाठी ८ अशी 
एकूण १६ निवासस्थाने बांधण्यासाठीचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


जालना, जिल्हा जालना येथे न्यायालयीन इमारतीच्या आवारात जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिश यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीश (व.स्त.) यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीश 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.११४/का-१३ 


(क.स्त.) यांचेसाठी ८ अशी एकूण १६ निवासस्थाने बांधण्याकरिता रु.१५,७८,६०,२५०/- 
(रुपये पंधरा कोटी अड्झ्याहत्तर लक्ष साठ हजार दोनठशी पन्नास फक्त) इतक्या अंदाजित 
खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तपशील प्रशासकीय मान्यता रुपयात 
(१. | ी जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा ४ निवासस्थाने २,६३,८७,१९५/- 
2: जिल्हा न्यायाधीश (व.स्त.) ४ निवासस्थाने २,४६,८७,६२३/- 
३. जिल्हा न्यायाधीश (क.स्त.) ८ निवासस्थाने ३,३०,६६,४७५/- 
४. अंतर्गत विद्युतिकरण ४२,०७,०६५/- 
षु. बाह्य विद्युतिकरण ५०,४८,४७८/- 
६. पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण ४२,०७,०६५/- 
७ संरक्षक भिंत ३२,४०,०००/- 
अंतर्गत रस्ते ४२,००,०००/- 
९ अग्नीशमन यंत्रणा २०,००,०००/- 
१०. | 0, गार्डनिंग ५,००,०००/- 
बै. | १, वाहनतळ १५,००,०००/- 
१२. | मुख्य पाणी साठा, बोअरवेल इ. ७,००,०००/- 
१३. ।सोलारऊर्जा संच ३३,७८,१६५/- 
१७. उद्वाहन एकूण ६ १,०५,००,०००/- 
१५. _। ट्रान्सफार्मर २०,००,०००/- 
१६. | सीसीड्रेन आणि सीडी वर्क १०,००,०००/- 
१७. सीसीटीव्ही ५,००,०००/- 
१८. वॉचमन केबीन ७,००,०००/- 
१९. ।भाववाढ ६३,९१,६०३/- 
२०. ।वस्तूनी सेवा कर २,३०,०७,९७२/- 
२१. ।कामगारविमा ६,३९,११०/- 
एकूण १५,७८,६०,२५०/- 


ही सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस सहमती याचा अर्थ तांत्रीक बाबी सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाने तपासणे आवश्‍यक आहे. 


२) मूळ प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केलेल्या इतर सर्व अटी सुधारित प्रशासकीय 


मान्यतेबाबतही लागू राहतील. 


३) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत 


नकाझास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 


४) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 


अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.११४/का-१३ 


५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही- 


२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


६) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 


घेण्यात यावी. 


७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, झासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 


इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 


सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल HS aa. 


१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या 


आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये. 


११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 


१२ 


१३ 


१5 


3 


) 


~~ 


~~ 


झाल्यास याबाबत लेखी sear प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर 
कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, सीव्हीसी 
तत्वे, वित्तीय मर्यादा विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 


आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या 
अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असेल. 


सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेतील तांत्रिक बाबी निविदा विषयक क्षेत्रिय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा 
प्रकरणाची तपासणी त्यावेळेच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार करण्याची 
जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असेल. 


या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच-७, ४२१६, 


गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च -०१ शासकीय निवासी इमारती- ७००, इतर गृहनिर्माण, 


(09) न्यायदान- केंद्रपुरस्कृत योजना, राज्यहिस्सा (०१) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 
(४२१६ ०२९१) व केंद्र हिस्सा (०३) (०४) मोठी बांधकामे- ५३ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 
(४२१६०५२२)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, 


अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.११४/का-१३ 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :१४६/२०२२/ 
इमा-२, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२२, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा- 
२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षजेखाळी उच्चस्तरी 
सचिव समितीच्या दिनांक ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार तसेच, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
क्र.व्यअस-प्र.क्र.१२०/अर्थसंकल्प-२, दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२ प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३१०३११२१४२१५२१२ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by VILAS VASANT GAIKWAD 


ig) 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=64f5ab9e019c90ad5db684984df1 13ed09062245cb% 


042be5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, st=Mahar. 


serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A 12422482D4768A 
G A | KWA D ) 126C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS VASANT 
GAIKWAD 


Date: 2023.10.31 12:37:11 +05'30' 


(विलास व्ही. गायकवाड) 
विधि सल्लागार -नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
3) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 
४) प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 
) 
) 
) 


५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना. 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 

७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 

८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जालना. 

९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 

१०) सहायक अभियंता श्रेणी-१,सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, जालना 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.११४/का-१३ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


११ 
१२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


